सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सैनिक 
शाळांना सहाय्यक अनुदान निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः चंसैशा-२०२३/प्र.क्र. २३/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय (विस्तार) , 
मुंबई - ४०० 03२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ: - 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. चंसैजा-२०२२/प्र.क्र. २३/एसएम-६, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक: - 


संदर्भाधीन दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
रु. १,९५,००,००० (रू. एक Hit FIAT लाख फक्त) या ऐवजी रु. १,६२,५७,४०० (रु. 
एक कोटी TAS लाख सत्तावन्न हजार चारशे फक्त) असे वाचावे. तसेच शासन निर्णयात 
तक्त्यामध्ये सातारा सैनिकी झाळेकरीता मंजूर निधी रू. ९०,००,००० ऐवजी रू. 
८०,००,०००; चंद्रपूर सैनिकी शाळेकरीता मंजूर निधी रू. ९०,००,००० ऐवजी रू. 
८०,००,००० व इतर सैनिकी शाळांकरीता रू. १५,००,००० या ऐवजी रू. २,५७,४०० असे 
वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१९१४१५९४२१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BABASAHEB 5 
KHANDARE 
Date: 2024.03.14 19:25:34 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः चंसैशा-२०२३/प्र.क्र. २३/एसएम-६ 


४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

७. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१२. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर. 

१४. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा. 

१५. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१६.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


